मा. राज्य मुख्य माहिती आयुक्त यांना 
सेवानिवृत्ती नंतर दूरध्वनी भत्ता 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. संकीर्ण1र०१७/प्र.क्र.१०९/कार्या-६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४००० ०३२ 
दिनांक १९ मार्च, २०१९ 


वाचा: शासन निर्णय,सामान्य प्रशासन विभाग,क्र.संकीर्ण1र?०१७/प्र.क्र.१०९/कार्या-६, 
दिनांक १७ जानेवारी, २०१९ 


शासन शुध्दीपत्रक:- 

संदर्भाधीन दिनांक १७ जानेवारी, २०१९ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.२ मधील 
पहिल्या ओळीत “मागणी क्र.ए-४, २०७०- इतर प्रशासनिक सेवा,(००)(०९) राज्य माहिती आयोग, ०१ 
वेतन (२०७० ०७८२)” ऐवजी 

“मागणी क्र.ए-४, २०७०-इतर प्रशासनिक सेवा,(००)(०९) राज्य माहिती आयोग, of 
दुरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क (२०७० ०७८२)” असे वाचावे. 
२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१९०३१९१२४४१७७६०७ असा 
आहे. हे शासन शुध्दीपत्रक डीजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने वात 


T IN: 
S HW F A M BA R | 2.5.4.20=9d702814 ff679064b8a4828e6 1 adaalacd78f42092 
1 


9e8t 
8f8e5191c2576b1 Cod 
‘A,MUMBAI 
‘Be3cff5145f3538cc2fd3c8534f86eeb0ca96ee4f337 
p RAV] N KHA D F faf9d77ef01a5cc23b6b, jOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ‘SHWETAMBARI PRAVIN KHADE 
46:53 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल 9/2 (लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२. महालेखापाल 9/2 (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

४. सचिव, महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोग, मुख्यालय, मुंबई 

५. उपसचिव, महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोग, बृहन्मुंबई” कोकण(नवी मुंबई)/ पुणे /नाशिक/ 
अमरावती/ औरंगाबाद / नागपूर 

६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

७. वित्त विभाग (व्यय-४/विनियम) 

८. निवड नस्ती कार्यासन सहा, सामान्य प्रशासन विभाग 


